महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.६०/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २३ जून,२०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर १९८७. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन sea असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या yr सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र 
मंडळाने केलेल्या सन २०१४ मध्ये केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”*या पदावर शासन 
सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या 
असून,वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक 
(म.पू.) स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.६०/सेवा-३ 


अ.क्र नाव कार्यालय suerte | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक | कालावधी समाप्त | कालावधी पुढे | सेवा नियमितपणे 
केल्याचा दिनांक ढकलल्याची पुढे चालू 
कारणे | ठेवण्याचा दिनांक 
| १_| २ 3 PB षु ६ oe 
7 डॉ. गिता कृष्णा । प्रा. आ. केंद्र | दि.२४.०७.२०१४ | दि२१.०२.२०१७. | दिवस २१२ | दिर२.०२.२०१७. 
कांबळे (कोरे) । कडगाव, जि. रजा 
कोल्हापूर 
२ डॉ. रामहरी प्रा.आ. केद्र | दि. २४.०७.२०१४ | दि. २३.०७.२०१६ निरंक दि.२४.०७.२०१६ 
परबतराव बेळे । वाईबाजार, 
जि. नांदेड 
३ डॉ. सुहास जिल्हा दि.१५.०४.२०१४ | दि.१४.०४.२०१६ निरंक दि.१५.०४.२०१६ 
देविदासराव रुग्णालय 
वाहुळे हिंगोली 
४ डा. जगदिठा । प्रा. आ. केद्र । दि.०१.११.२०१४ | दि. ३०.१०.२०१६ निरंक दि. ३१.१०.२०१६ 
गोपाळराव सावरमाळ, 
रावीकर जि. नांदेड 
५ SI. सुनील प्रा.आ. केंद्र | दि. १०.११.२०१४ | दि०९.११.२०१६. निरंक दि१०.११.२०१६. 
पंडितराव काळे | विष्णुपुरी, जि. 
नांदेड 
द डॉ. अम्रपाली । प्रा. आ. केद्र | दि.२४.०४.२०१४ | दि.२३.०४.२०१६ निरंक दि.२४.०४.२०१६ 
माधवराव गवळे | लोनबेहळ, 
जि. यवतमाळ 
9 डा. पुनम आरोग्य सेवा | दि. ३०.०७.२०१४ | दि.२५.०१.२०१७ | १८० दिवस | दि.२६.०१.२०१७ 
रामेश्वरसिह । आयुक्तालय, र्जा 
Ole मुंबई 
८ डॉ. मार्तंड ग्रामीण दि.१६.०४.२०१४ | दि.१५.०४.२०१६ निरंक दि.१६.०४.२०१६ 
बाबुराव रुग्णालय 
आयनोले भोकर, जि 
नांदेड 
९ डॉ. योगेठा प्रा.आ. केद्र | दि.०१.०८.२०१४ | दि.१०.०८.२०१६ | १० दिवस | दि.११.०८.२०१६ 
बळीराम पाटील । म्हसदी, जि रजा 
धुळे 
शि डॉ. रवि उपजिल्हा । दि.१३.११.२०१४ | दि.१२.११.२०१६ निरंक दि.१३.११.२०१६ 
उद्धवराम गेडाम | रुग्णालय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.६०/सेवा-३ 


अ.क्र नाव कार्यालय .अ.पदावरील | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन .अ.पदावरील 
रुजू दिनांक | कालावधी समाप्त | कालावधी पुढे | सेवा नियमितपणे 
केल्याचा दिनांक ढकलल्याची पुढे चालू 
कारणे | ठेवण्याचा दिनांक 
चिमुर, जि 
चंद्रपूर 
7 डॉ. विरेंद्र VAST सामान्य दि.२२.०४.२०१४ | ०५.०५.२०१६ १४ दिवस | दि.०६.०५.२०१६ 
खांडेकर रुग्णालय रजा 
गडचिरोली, 
जि. 
गडचिरोली 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 
उक्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या 
अनुषंगाने तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


३. अ) उक्त तक्त्यातील अ.क्र. ७ येथील डॉ. पुनम रामेश्वरसिह लोध यांना भाषा संचालनालयाची मराठी 
भाषा उत्तीर्ण होण्यापासून दि.२०.०१.२०१९ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, त्या तक्त्यात त्यांच्या 
नावासमोर जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी दि.२५.०१.२०१७ रोजी समाप्त होवून त्यांची वैद्यकीय अधिकारी 
त्या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.२६.०१.२०१७ पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी 
दि.२०.०१.२०१९ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय होईल. ब) उक्त तक्त्यातील अ.क्र. ९ 
येथील डॉ. योगेश बळीराम पाटील यांना भाषा संचालनालयाची हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यापासून मार्च २०१९ 
पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, त्या तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर जरी त्यांचा परिविक्षा कालावधी 
दि.१०.०८.२०१६ रोजी समाप्त होवून त्यांची वैद्यकीय अधिकारी त्या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी 
दि.११.०८.२०१६ पासून पुढे चाळू होत असली तरी, त्यांच्या वेतनवाढी मार्च २०१९ पर्यंत रोखून त्या 
दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय होईल. सबब, डॉ. पुनम रामेश्वरसिह लोध वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद 
केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार रोखल्यानंतर तद्नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट 
मिळाल्याच्या दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यानंतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 
कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ रोखल्यामुळे 
त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागेल त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना राहणार नाही. 


द. सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, 2094 अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.६०/सेवा-३ 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२२१७२५३६२९१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 
AVI N A H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032 
Mahi 


hi 
2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee2ffb2c5f02ef 


5b019e8b49dc59175a25: 
pseudonym=B459C42CFS5ECF9E88B3EDBO4BD5 126A3A7687 
I ber=AA8FDCAA7AE61 AB4BED501E19D794BD719 
7874F2989B98780B1607ADCBDFE844, AVINASH 
SARDAR JADHAV 
Date: 2021.06.23 12:06:08 +05'30' 
(अ. स. जाधव) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, 


नागपूर, नाशिक) 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक (कोल्हापूर, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, मुंबई, धुळे, चंद्रपूर, 
गडचिरोली) 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (कोल्हापूर, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, मुंबई, 
धुळे, चंद्रपूर, गडचिरोली) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (कोल्हापूर, नांदेड, हिंगोळी, यवतमाळ, मुंबई, धुळे, चंद्रपूर, 
गडचिरोली) 


११. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


